वाचा : 


— 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ 
आशियाई विकास बँक (ADB) अर्थसहाय्य 
अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १९ रस्त्यांची 
दर्जोन्नती करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.9७/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: Io APA, २०२३ 


शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक 
२८ ऑक्टोबर, २०१५. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायोी-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक 
०६ जानेवारी, २०२२. 

शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, 
दिनांक २१ एप्रिल, २०२२. 

शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, 
दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२२. 

शासन पत्र, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.४६९/बांधकाम-४, दिनांक 
२० ऑक्टोबर, २०२२. 

मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/२६१/२०२३, दिनांक १९ जानेवारी, २०२३. 


शासन निर्णय : 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ आशियाई विकास बँक (ADB) अर्थसहाय्य 


अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 


किंमतीस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. 
क्र. 


तालुका | पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी कामाची | कामाची ५ वर्षे 


(कि.मी) | अंदाजीत | नियमित देखभाल व 
रक्‍कम (रू. दुरुस्ती अंदाजीत 


लक्ष) रक्‍कम (रू. लक्ष) 
SH-90¢ ते टेंबवली बसस्टॉप ते 
a गावठाण मोंडतर रस्ता. (VR- ५.००० । ४७८.६४ ३२.३६ 
देवगड | १0 228,ODR-94 & ODR- 98) 
॥॥-०१ "७७७8१७ 3 दहिबाव मिठबाव 
२ ७.१३० । ७१२.७४ ५१.५७ 


तांबळडेग रस्ता (ODR- 24) 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.७७/बांधकाम-४ 


अ. | तालुका | पॅकेज क्रमांक प्त्याचे नाव लांबी कामाची | कामाची ५ वर्षे 
क्र. (कि.मी) | अंदाजीत | नियमित देखभाल व 
रक्‍कम (रू. दुरुस्ती अंदाजीत 
लक्ष) रक्‍कम (रू. लक्ष) 
MDR-98 ते सांडवे कुवाळे 
३ Seah रस्ता ४.००० ३१२.७४ २०.७७ 
देवगड ADB-SIN_ | वीरवाडी रस्ता (VR-2¢4) 
: (I)-09 | 5-१७८ ते तोरसळे आरे रस्ता क (eee वे हं 
(ODR-20) न 
MSH-8 ते दाभोळे MDR-419 
५ ees १.४०० | 992.98 ८.७७ 
जोड रस्ता (/-१९१) 
MSH-8 ते खुडी रस्ता (ODR- 
६ ४.०४० | ३२४.५४ २८.०९ 
— ADB- SIN | 33) 
(I)-02 | वाघोटणबंदर ते वाघोटण तिठा 
७ 4 2.000 | १७६.०० १२.१३ 
रस्ता (ODR -१६) 
MDR-99 ते पडेल PHC रस्ता 
८ १.८०० | १५३.८९ १२.३१ 
(VR-2) 
कुंदे कदमवाडी नाटेकरवाडी 
९ आंब्रड परबवाडी रस्ता (॥३-९५ व | ४.४७५ | ४३९.८९ २९.२७ 
८९) 
कडाळे ADB- SIN oo aR 
शि कुडाळ fives घावनळे रामेश्वर मंदिर Sina, | aoe shi 
खुटवळवाडी रस्ता (VR-284 ) 
हिर्लाक हातेरी रांगणा तुळसुली 
षि -_ 2.940 २०९.४५ १४.४२ 
रस्ता (VR-249) 
पुळास बाबरवाडी दुकानवाड 
१२ रम ४.८०० । ४६२.४७ ३४.६३ 
रस्ता (/३-२०८) 
कं घोडगे सोनवडे पवारवाडी 6 रती त्स 
पजा ADB- SIN | लाडवाडी रस्ता (VR-8) 
डं (॥-०४ | NH-&& ते बिबवणे मांगलेवाडी 
१४ — 3.400 268.98 २२.२६ 
रस्ता (/३-४०७) 
ag SH-999 ते नारूर महालक्ष्मी का गता वहार 
न मंदिर रस्ता (VR-222) न ue : 
नेरूर वाघोसेवाडी रस्ता (VR- 
१६ ३.००० | २३९.८२ १६.७७ 
३५६) 
नेरूर देसाईवडी शिरसोंडवाडी 
१७ —_ 3.280 293.34 98.39 
कडाळे ADB- 5॥९ | रस्ता (VR-3&2 & 3§3) 
a (॥-०५ । detest आदोसेवाडी मुणगी रस्ता 
१८ ३.५०० | २७९.०४ १९.०३ 
(/३-३७८ & ३८४) 
रानबांबुळी वायंगणकरवाडी रेल्वे 
१९ _ 9.400 | 948.98 ११.०८ 
स्टेशन रस्ता (॥३-११२) 
एकुण १९ कामे ६४.१४५ । ५७३५.४३ ४१२.०४ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.७७/बांधकाम-४ 


१. सदर कामे ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व 
Malay कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


२. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 
कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक 
ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच शासन पत्र क्रमांक मुग्रायो 
२०१९/प्र.क्र.७३/बांध-४ दिनांक 22 जानेवारी,२०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार 
प्रत्येक रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 
संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ sear देण्यात यावेत. 


४. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता 
करण्यात यावी. 

) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design 4 
Hydraulic Calculations पुनश्च: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावे. 

॥ सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा 
करुन घ्यावी.खाजगी जमीन अथवा वनविभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक 
असलेल्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवुन येत,याबाबत पुन:श्वखात्री करण्यात 
यावी. 

ii) तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जलविद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली जाण्याची शक्यता नाही किंवा अशा 
प्रकल्पांमुळे या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 

४) अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद 
केलेली असावी. 

vy) प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/दर/दरपृथ:करण 
/रक्‍्कम/दरपृथ:करणाती गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य 
आहे.या संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

vi) तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिकबांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी 
तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातरजमा करावी. 

५) सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.७७/बांधकाम-४ 


vii) सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या 
संगणक प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 


ix) सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून 
१५ कि.मी.त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत 
तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांने तपासणी करुन 
दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार तरतुद केले बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व 
जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ 
अभियंत्याची राहील. 


०२. सदर कामावरील खर्च अ) बाहय हिस्स्यासाठी लेखाशिर्ष “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व 
पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, जिल्हा व इतर मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०२) बाहय wera 
प्रकल्प (०२) (०१) अशियायी विकास बँक wera ग्रामीण रस्ते विकास पायाभूत सुविधा प्रकल्प 
( बाह्महिस्सा ७० % ) कार्यक्रम) ५३ मोटी कामे सी .आर.सी. ५०५४ ५२९८ व ब) राज्य हिस्स्यासाठी 
लेखाशिर्ष “मागणी क्र. एल-०७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, जिल्हा व इतर मार्ग 
३३७, रस्त्यांची बांधकामे (02) बाहय Vee प्रकल्प (०२)(०२) अशियायी विकास बँक सहाय्यित 
ग्रामीण रस्ते विकास पायाभूत सुविधा प्रकल्प ( राज्य हिस्सा ३० %) ( कार्यक्रम) ५३ मोठी बांधकामे, 
सी आर सी- ५०५४ ५३०४” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१०१११४४३४२२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.03.10 17:52:55 
+05'30' 
(प्रशांत. वि. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Nel 
oo 


मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय, मुंबई. 

मा.विधानसभा सदस्य, मा.विधानपरिषद, सदस्य. 

अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग. 


Se&Het 2 वट टरी ऱ््टे 


(३ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.७७/बांधकाम-४ 


९) खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 

१०) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 

११) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, 
कोकण विभाग, ठाणे. 

१२) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.),महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, 
सिंधुदुर्ग. 

१३) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग. 

१४) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सिंधुदुर्ग. 

१५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग. 

१६) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 

१७) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


